सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३ रे, राजपत्र क्र . ११ गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६-२२, २०१७ : फाल्गुन/ चैत्र २५-१, शके १९३८/ १९३९ [ पृष्ठे८ , किंमत : ०.०० रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती , पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार-ब व ४७५ 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित ४७५ 
असलेले नियम व आदेश . 

४७६ 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

४८२ 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित - 
असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत ते 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती, नगरपरिषदा , जिल्हा - 
नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व 
अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


केल्यानुसार विधी अधिकाऱ्यांची नावे वाचण्यात यावीत . 


अ . क्र . 


विधी अधिकाऱ्यांचे नांव ( अ ) | दुरूस्ती केलेले नांव ( ब ) 


विधी व न्याय विभाग , 
हुतात्मा राजगुरु चौक , मादाम कामा मार्ग, 

मंत्रालय , मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक - २७ फेब्रुवारी, २०१७ . 


१ 


अॅड . जी . डी .शिंदे 


अॅड . डी . जी . शिंदे 


| 


अॅड . व्ही . डी .कुळकर्णी 


अॅड . डी . व्ही . कुळकर्णी 


०| 


३ 


। 


अॅड . एम. बी . कागणे, भोकर | ॲड . एम . बी . कागणे , कंधार 


शुध्दिपत्रक 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने , 


क्र . संकीर्ण - २०१६/ १२८०/ प्र . क्र . ३३०/ का . १४ :- शासन 
अधिसूचना समक्रमांक दि . ०५ .०१.२०१७ मधील अ.क्र . २, ६ व ८ मध्ये 
नमूद विधी अधिकारी यांच्या नावांत खालीलप्रमाणे दुरूस्ती करण्यात येत 
आहे. त्यानुसार “ अ ” मध्ये नमूद केलेल्या नावांऐवजी “ ब ” येथे दुरूस्ती 


संजीव केळुसकर , 
शासनाचे अवर सचिव . 


औ . भाग १ – ११ 


४७५ 


४७६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६-२२, २०१७ : फाल्गुन / चैत्र २५ -१ , शके १९३८/ १९३९ भाग १ - पुरवणी 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 

जिल्हा न्यायाधीश-१ ,कंधार यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त कालावधीतील 

कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड यांनी पहावा . 
जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

नांदेड , १६ जानेवारी २०१७ . 
वाचा : श्री . जी . ओ . अग्रवाल , जिल्हा न्यायाधीश - २, नांदेड यांचे पत्र 

ए . एल . यावलकर , 
जा .क्र . १५२/ २०१७, दिनांक ०५.०१. २०१७ व सोबत रजेचा अर्ज व त्यावरील 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 
आदेश . 


आदेश 


क्र .ब- १(१)/५६८/ २०१७ . - श्री . जी . ओ . अग्रवाल , जिल्हा 
न्यायाधीश - २ , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ मधील 
नियम ५० अन्वये दि.१६.०१.२०१७ ते १८ .०१.२०१७ या एकूण (०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा , रजेला जोडून दिनांक १४ व १५. ०१ .२०१७ रोजीच्या 
सुट्टीचा फायदा , दिनांक १३ .०१.२०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक १९ .०१ . २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा : श्री दे. ग .कांबळे, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , भोकर यांचे पत्र 
जा .क्र .१९/ २०१७, दि . ०७.०१.२०१७ व सोबत विहीत नमुन्यातील रजेचा 
अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री जी . ओ . अग्रवाल , जिल्हा । 
न्यायाधीश -२ , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


क्र . ब- २( १ )/ ६१४ / २०१६. - श्री दे.ग .कांबळे , दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ 
स्तर , भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील 
नियम ५० अन्वये दि . १०.०१.२०१७ ते १२.०१.२०१७ पर्यंत ( दोन्ही दिवस 
धरून ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक ०९ .०१.२०१७ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १३ .०१.२०१७ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत 
येते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब 
खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जी . ओ. अग्रवाल , 
जिल्हा न्यायाधीश- २, नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


रजेवरुन परत आल्यामुळे श्री दे.ग . कांबळे , दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ 
स्तर, भोकर यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न ठेवण्यात येते . 


नांदेड , १७ जानेवारी २०१७. 


ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश- १ , नांदेड . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री दे. ग. कांबळे , दिवाणी 
न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , भोकर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 
नांदेड , १९ जानेवारी २०१७. 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा : श्री जे . व्ही . देशमुख, जिल्हा न्यायाधीश- १, कंधार यांचे पत्र 
जा .क्र . ४१/ २०१७, दि . ०९ .०१ . २०१७ व सोबत रजेचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


दुर्वाचनिय , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


आदेश 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


क्र .ब- १(१ )/ ५८०/ २०१६ . - श्री जे. व्ही . देशमुख, जिल्हा न्यायाधीश -१ , 
कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ मधील नियम ५० 
अन्वये दि . १६.०१. २०१७ ते १८ .०१.२०१७ या एकूण (०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा , दिनांक १५.०१ .२०१७ रोजीच्या प्रशिक्षणानंतर ते 
दिनांक १९.०१. २०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीस मंजूर करण्यांत येते . 


वाचाः श्री . आर . व्ही . नडगदल्ली , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नायगांव बा . यांचे पत्र जा . क्र . ५३/ २०१७, दिनांक १२.०१. २०१७, व 
सोबत विहीत नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्र .ब-२( १)/६३६/ २०१७. - श्री . आर . व्ही . नडगदल्ली, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . १६ .०१ .२०१७ ते २१.०१. २०१७ पर्यत ( दोन्ही 
दिवस धरून ) या एकूण ( ०६ ) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक 
२२ .०१. २०१७ रोजीची सुट्टी जोडून, दिनांक १५.०१ . २०१७ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २३.०१. २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री जे . व्ही . देशमुख, जिल्हा न्यायाधीश -१ , 
कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री जे . व्ही . देशमुख , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आर . व्ही . नडगदल्ली , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६- २२ , २०१७ : फाल्गुन/ चैत्र २५ -१ , शके १९३८/ १९३९ 


४७७ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . व्ही . नडगदल्ली , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नायगांव बा . हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : श्री . नि . ला . काळे , दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , उमरगा यांचे पत्र 
जा . क्र .९८ / १७, दिनांक ०९ जानेवारी , १७ रोजी प्राप्त झालेला विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
नायगांव बा . यांनी पाहावा . 
नांदेड , २० जानेवारी २०१७. 

दुर्वाचनिय , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहाः श्रीमती . अ .नि . नावंदर , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , उमरगा 
यांचे पत्र जा . क्र . १६२/ १७, दिनांक १३ जानेवारी , १७ अन्वये प्राप्त 
झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ ५८०/ २०१७. - श्री . नि . ला . काळे , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, उमरगा यांची दिनांक २३ जानेवारी, २०१७ ते 
दिनांक २५ जानेवारी , २०१७ या ( ०३) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९८१, मधील नियम - ५० नुसार (रजेपुढील 
दिनांक २६ जानेवारी , २०१७ या एक दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
दिनांक २६ जानेवारी , २०१७ रोजीच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या झेंडावंदन 
कार्यक्रमास उपस्थित राहिल्याचे प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या अटीवर 
मंजूर करण्यांत येवून , दिनांक २२ जानेवारी , २०१७ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपुर्वी पासून ते दिनांक २७ जानेवारी , २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . नि . ला . काळे , हे दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , उमरगा म्हणून काम पहातील . 

जर श्री . नि . ला . काळे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उमरगा म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 
___ श्री . नि . ला . काळे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, उमरगा 
सदरील रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्याभार हा 
श्री . उ. प.कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , 
प्र .वर्ग, उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 


आदेश 


क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ ५३७/ २०१७. - श्रीमती . अ .नि . नावंदर , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग , उमरगा ह्यांची 
दिनांक १६ जानेवारी , २०१७ ते दिनांक १८ जानेवारी, २०१७ या ( ०३ ) 
तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ , 
मधील नियम - ५० नुसार (रजेमागील दिनांक १४ व १५ जानेवारी , २०१७ 
या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवून 
दिनांक १३ जानेवारी , २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
१९ जानेवारी , २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती. अ. नि . नावंदर , हे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग , उमरगा म्हणून काम 
पहातील . 

जर श्रीमती . अ. नि . नावंदर , हे सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर 
ते सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र .वर्ग, उमरगा 
म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


उस्मानाबाद , १९ जानेवारी २०१७ . 


श . इ . पठाण , 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


( दोन ) 


श्रीमती . अ. नि . नावंदर , सह दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर, व 
न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, उमरगा ह्यांच्या सदरील रजेच्या / सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्याभार हा श्री . हृ . रा . पाटील , ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, उमरगा 
यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 
उस्मानाबाद , १७ जानेवारी २०१७ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१ /२०१६ , दिनांक २१ .७.२०१६ . 

२) श्री . एस . एच इनामदार , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , रेणापूर 
यांची दि . २३ .१. २०१७ ते २५.१ . २०१७ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 


आर. आर. देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


क्र . काव्यवि /( प्रशा )/ २८८ / २०१७. - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 
हे श्री . एस . एच इनामदार , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , रेणापूर यांची दि .२३. १. २०१७ ते २५. १. २०१७ 


४७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६- २२ , २०१७ : फाल्गुन/ चैत्र २५-१ , शके १९३८/ १९३९ भाग १ - पुरवणी 


१० 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २२ .१.२०१७ 
रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . 
तसेच त्यांना दिनांक २१. १.२०१७ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

श्री . एस. एच इनामदार , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


पहा : १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६, दिनांक २१ .७. २०१६. 

२) श्री . व्ही . एच . विश्वास , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अमहदपूर यांची दिनांक १७. १.२०१७ व १८ .१.२०१७ या ( ०२ ) 
दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 
३ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


श्री . एस . एच इनामदार , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, 
रेणापूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री . एस . एच इनामदार , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१. ७. २०१६ च्या 
संदर्भीय आदेशप्रमाणे राहील . 


आदेश 


लातूर , २० जानेवारी २०१७ . 


क्र . काव्यवि /(प्रशा)/ २५६/ २०१७ . - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 
हे श्री . व्ही .एच . विश्वास , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अमहदपूर यांची दिनांक १७.१ .२०१७ व १८. १. २०१७ या ( ०२ ) दिवसाची 
अर्जित रजा मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना सदरील कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


श्री . व्ही . एच . विश्वास , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


श्री . व्ही .एच. विश्वास , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
२रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर अहमदपूर या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


पहा : १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६, दिनांक २१ .७. २०१६ . 

२) श्री . एस . सी . पठारे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
लातूर यांची दि .९.१.२०१७ ते १३.१. २०१७ पर्यंतची ( ०५ ) दिवसाची 
परावर्तीत रजा वैद्यकीय रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकीय प्रमाणपत्र व 
तंदुरुस्तीचे प्रमाणपत्र . 
४ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


श्री . व्ही .एच . विश्वास , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१.७. २०१६ च्या 
संदर्भीय आदेशप्रमाणे राहील . 


लातूर , १७ जानेवारी २०१७ . 


आदेश 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


क्र . काव्यवि /(प्रशा)/ २५१/ २०१७ . - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 
हे श्री . एस. सी . पठारे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , लातूर 
यांच्या दि .९ .१ .२०१७ ते १३.१ .२०१७ पर्यंतच्या (०५ ) दिवसाची वैद्यकीय 
कारणांवरुन उपभोगलेल्या परावर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजूरी देत आहेत . 


११ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ३७ ( ३ ) अन्वये 

खालील 


श्री . एस . सी . पठारे , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री . एस . सी . पठारे , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 


आदेश 


श्री . एस . सी . पठारे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१ . ७.२०१६ च्या 
संदर्भीय आदेशप्रमाणे ठेवण्यात आला होता . 


क्र .२०१७/ गृहशाखा/ दंडविभाग/ कावी -१०६.: - औरंगाबाद ग्रामिण जिल्ह्यात 
( १ ) दिनांक १० /०२/ २०१७ रोजी म्हैसमाळ येथे गिरीजादेवी यांची यात्रा 
साजरी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मोठया संख्येने योग्य तो पोलीस 
बंदोबस्त लावण्यात आलेला आहे . 


लातूर , १७ जानेवारी २०१७ . 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर . 


औरंगाबाद ग्रामिण जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनाने 
परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवता यावे यासाठी जिल्ह्यात जमाबंदी व शस्त्रबदी 
बाबत मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३१ (१ ) आणि ३७ ( ३ ) चे 
आदेश दिनांक ३० .०१. २०१७ चे ०० . ०० वाजे पासून दिनांक १३.०१. २०१७ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६-२२ , २०१७ : फाल्गुन / चैत्र २५-१ , शके १९३८ / १९३९ 


४७९ 


रोजीचे २४ .०० वाजे पावेतोचा बंदी आदेश निर्गमित होण्यास विनंती केली 


आणि तसेच पोलीस अधिक्षक ( ग्रामिण) औरंगाबाद यांनी प्राधिकृत केलेल्या 
इतर पोलीस अधिकारी यांना राहील . 


आहे . 


हा आदेश औरंगाबाद ग्रामिण जिल्ह्याच्या हद्दीत पावेतो दिनांक ३०.०१. २०१७ 
चे ००.०० वाजे पासून ते दिनांक १३.०२. २०१७ चे २४.०० वाजेपर्यंत अमंलात 
राहतील . 


आणि त्या अर्थी, अशा विविध कारणामुळे औरंगाबाद ( ग्रामिण ) जिल्ह्यात 
सार्वजनिक शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १) आणि ३७ ( ३) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , डॉ .निधि पांडेय , 
जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद असे आदेशित करीत आहे की , औरंगाबाद 
ग्रामिण जिल्ह्यात शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या व्यक्ती व्यतीरिक्त 
अन्य कोणत्याही ठिकाणी त्यांच्याजवळपास कोणतीही व्यक्ती , 


हा आदेश दिनांक २५.०१.२०१७ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 
पारीत करण्यात आलेला आहे . 


औरंगाबाद, २५ जानेवारी २०१७ . 


डॉ . निधि पांडेय , 
जिल्हादंडाधिकारी, औरंगाबाद . 


१ . सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास शस्त्रे , 
सोटा , तलवारी, भाले , दंडे,बंदुका, रिव्हाल्वर, सुरे, काट्या,किंवा लाठ्या 
किंवा शाररिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही 
वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 


१२ 


२ . कोणताही क्षार, द्रव्यपदार्थ, दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ 

जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
जवळ बाळगणार नाही . 

मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ३७ ( ३ ) अन्वये 
३ . दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा प्रर्वतक किंवा क्षेपनिक उपकरणे 

खालील 
किंवा निकॉस्टि द्रव्ये गोळा करुन ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणार 

आदेश 
नाही, किंवा वाहून नेता येणार नाही . तसेच क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा 
फेकावयाची प्रकरणे किंवा साधणे बाळगणार नाही किंवा तयार करणार क्र .२०१७/ गृहशाखा/दंडविभाग / कावी- १५७.: - औरंगाबाद ग्रामिण जिल्ह्यात 
नाही . 

( १) दिनांक १९ / ०२/ २०१७ रोजी शिवाजी महाराज जयंती औरंगाबाद 
४ . कोणत्याही व्यक्तिच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजून 

ग्रामिण जिल्ह्यात सर्वत्र साजरी करण्यात येणार आहे व त्यासाठी योग्य 
देखाव्याच्या उद्येशाने वाद्य वाजविणार नाही किंवा जाहीरपणे किंवा प्रक्षोभक 

तो पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आलेला आहे . (२) दिनांक २७.०२.२०१७ 

रोजी महाशिवरात्री असल्याने घृष्णेश्वर मंदीर वेरुळ - खुलताबाद येथे मोठया 
किंवा जाहिरपणे असभ्य वर्तन करणार नाहीत . प्रतिमा अथवा प्रते किंवा 

प्रमाणावर भाविकांची गर्दी जमते त्यासाठी योग्य तो पोलीस बंदोबस्त 
आकृत्या यांचे प्रदर्शन करणार नाही . 

लावण्यात येतो . 
५ . जाहीरपणे घोषणा देणार नाही, गाणे किंवा त्यांचे ध्वनीमुळे 

औरंगाबाद ग्रामिण जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनाने 
सार्वजनिक शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनीक्षेपनही करणार नाही . 

परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवता यावे यासाठी जिल्ह्यात जमाबंदी व शस्त्रबंदी 
६ . अशा प्राधिकाऱ्यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमता यास । 

बाबत मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १) आणि ३७ ( ३) चे 
धक्का पोहचेल अशी किंवा राज्याशी सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा 

आदेश दिनांक १४.०२. २०१७ चे ०० .०० वाजे पासुन दिनांक २८ .०२.२०१७ 
ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृती दिसून येत असेल अशी आवेशपुर्ण 

रोजीचे २४ .०० वाजे पावेतोचा बंदी आदेश निर्गमित होण्यास विनंती केली 
भाषणे करु नये , अगर सोंग अगर हावभाव करु नये , आणि अशी चित्रे , 
चिन्हे , फलक किंवा इतर कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करु नये 
त्यांचे प्रदर्शन करु नये किंवा त्यांचा किंवा जनतेत प्रसार करु नये . तसेच 

आणि त्या अर्थी, अशा विविध कारणामुळे औरंगाबाद ( ग्रामिण) जिल्ह्यात 

सार्वजनिक शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी 
आणखी असे ही आदेशीत करीत आहे की , संपूर्ण औरंगाबाद ग्रामिण 
जिल्ह्यात पांच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र 

मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१ ) आणि ३७ ( ३) अन्वये 
जमण्यास निदर्शने , धरणे , मोर्चा, मिरवणुक काढण्यास मनाई करण्याचा 

मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , डॉ . निधि पांडेय , 

जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद असे आदेशित करीत आहे की , औरंगाबाद 
आदेश देत आहे . 

ग्रामिण जिल्ह्यात शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या व्यक्ती व्यतीरिक्त 
हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय 

__ अन्य कोणत्याही ठिकाणी त्यांच्याजवळपास कोणतीही व्यक्ती , 
कर्मचारी विवाह , अंत्ययात्रा, धार्मीक कार्यक्रम , यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी 

१ . सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास शस्त्रे , 
यांनी विशेष रित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणूकीला लागू होणार 
नाही. अशा मिरवणूकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पांच पेक्षा 

सोटा, तलवारी , भाले, दंडे,बंदुका , रिव्हाल्वर , सुरे , काट्या ,किंवा लाठ्या 

किंवा शाररिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही 
जास्त जमण्यासाठी, सभा, मिरवणूका , मोर्चा काढणे , ध्वनीक्षेपक , वाजविण्यास 
परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील ( ग्रामिण) जिल्हा पोलीस अधिक्षक , 

वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 


आहे . 


४८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६-२२ , २०१७ : फाल्गुन / चैत्र २५-१ , शके १९३८ / १९३९ भाग १ - पुरवणी 


१३ 


२ . कोणताही क्षार , द्रव्यपदार्थ, दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ 
जवळ बाळगणार नाही . 


By District & Sessions Judge 

Office Order 


( No . B- 2 / 10 of 2017 ) 


३ . दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा प्रर्वतक किंवा क्षेपनिक उपकरणे 
किंवा निकॉस्टि द्रव्ये गोळा करुन ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणार 
नाही, किंवा वाहून नेता येणार नाही . तसेच क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा 
फेकावयाची प्रकरणे किंवा साधणे बाळगणार नाही किंवा तयार करणार 
नाही . 


Read :- Application dated 24 /01/ 2017 submitted by 
Shri S. B. Joshi, Chief Judicial Magistrate, Jalna for grant of 
earned leave and order passed on it. 


४ . कोणत्याही व्यक्तिच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजून 
देखाव्याच्या उद्देशाने वाद्य वाजविणार नाही किंवा जाहीरपणे किंवा प्रक्षोभक 
किंवा जाहिरपणे असभ्य वर्तन करणार नाहीत . प्रतिमा अथवा प्रते किंवा 
आकृत्या यांचे प्रदर्शन करणार नाही . 


__ No. / Estt./394 of 2017. - The Principal District & 
Sessions Judge , Jalna is pleased to grant earned leave for 
( 08 ) days w.e.f. 30 -01- 2017 to 06-02 -2017 with benefit of 
availment of prefixing holidays falling on 28 -01-2017 & 
29 -01 -2017 with permission to leave the headquarters to 
Shri S .B . Joshi Chief Judicial Magistrate , Jalna. 


५ . जाहीरपणे घोषणा देणार नाही , गाणे किंवा त्यांचे ध्वनीमुळे 
सार्वजनिक शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनीक्षेपनही करणार नाही . 


On return from the said leave Shri S . B . Joshi, is 


reposted as Chief JudicialMagistrate , Jalna . 


No locum tenens is necessary. 


६ . अशा प्राधिकाऱ्यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमता यास 
धक्का पोहचेल अशी किंवा राज्याशी सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा 
ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृती दिसून येत असेल अशी आवेशपुर्ण 
भाषणे करु नये , अगर सोंग अगर हावभाव करु नये, आणि अशी चित्रे , 
चिन्हे , फलक किंवा इतर कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करु नये 
त्यांचे प्रदर्शन करु नये किंवा त्यांचाकिंवा जनतेत प्रसार करु नये . तसेच 
आणखी असे ही आदेशीत करीत आहे की , संपूर्ण औरंगाबाद ग्रामिण 
जिल्ह्यात पांच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र 
जमण्यास निदर्शने , धरणे , मोर्चा, मिरवणुक काढण्यास मनाई करण्याचा 
आदेश देत आहे. 


Certified under note 2 below M .C .S ( Pay ) Rule 39 
that ,Shri S . B. Joshi, would have continued to officiate as 
Chief Judicial Magistrate , Jalna had he not proceed on leave 
for the above period . 


हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय 
कर्मचारी विवाह , अंत्ययात्रा, धार्मिक कार्यक्रम , यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी 
यांनी विशेष रित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणूकीला लागू होणार 
नाही . अशा मिरवणूकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पांच पेक्षा 
जास्त जमण्यासाठी, सभा, मिरवणूका, मोर्चा काढणे, ध्वनीक्षेपक , वाजविण्यास 
परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील ( ग्रामिण ) जिल्हा पोलीस अधिक्षक , 
आणि तसेच पोलीस अधिक्षक ( ग्रामिण ) औरंगाबाद यांनी प्राधिकृत केलेल्या 
इतर पोलीस अधिकारी यांना राहील . 


In his absence the charge of his Court is kept with 
Shri J.M . Pardeshi, 4th Jt. Civil Judge , (S.D .) & Addl. C .J.M ., 
Jalna and charge of protocol w.e.f. 28- 01 -17 to 30 -01 - 17 be 
kept with Shri S. B. Walke, 3rd Jt . Civil Judge, (J. D.) & 
J.M .F.C . , Jalna and w .e.f. 31-01- 17 to 06 -02- 17 be kept with 
Shri D . B . Mahalatkar, 6th Jt. Civil Judge , (SD ) & Additional 
C .J.M . Jalna in addition to their own duties. 


Note has been taken in the Service Book of the 


हा आदेश औरंगाबाद ग्रामिण जिल्ह्याच्या हद्दीत पावेतो दिनांक १४. ०२ . २०१७ 
चे ०० . ०० वाजे पासून ते दिनांक २८ .०२. २०१७ चे २४.०० वाजेपर्यंत अमंलात 
राहतील . 


concerned . 


Jalna, 25 January 2017 . 


हा आदेश दिनांक ०७. ०२ .२०१७ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 
पारीत करण्यात आलेला आहे. 


Smt S .S . Kosamkar, 
Principal District & Sessions Judge , 


औरंगाबाद , ०७ फेब्रुवारी २०१७. 


Jalna. 


डॉ . निधि पांडेय , 
जिल्हादंडाधिकारी, औरंगाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६- २२ , २०१७ : फाल्गुन / चैत्र २५-१ , शके १९३८ / १९३९ 


४८१ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकाना प्रसिध्द झाल्या आहेत . 

बुधवार दिनांक १५ मार्च २०१७ : फाल्गुन २४ , शके १९३८ 


आदेश 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


वाचा : १ . महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व 
औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १६ ( १) ( ड ) 
सुधारीत . 


जा .क्र .२०१६- २०१७/ नपाप्र/ कावी/ २२१ . - ज्या अर्थी, 
उक्त वाचा क्रमांक ०१ व ०२ अन्वये नगर परिषद निवडणुक 
लढविणाऱ्या उमेदवारांनी निवडणुक खर्चाची माहिती 
शपथपत्रासह राज्य निवडणुक आयोगाने विहित केल्यानुसार 
निवडणुक निकाल जाहिर झाल्यानंतर ३० दिवसाच्या 
कालावधीमध्ये सादर न केल्यास अशा उमेदवारांना अनर्ह 
ठरविण्या बाबतचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकारी यांना 
प्रदान केलेले आहेत . 


२. मा . राज्य निवडणुक आयोग यांचे पत्र जा क्र रानिआ / 


नप- २०१५ / प्र .क्र१०/ का - ६ दि . १०/ ०८ / २०१५ . 


३. मा सचिव राज्य निवडणुक आयोग , महाराष्ट्र यांचे पत्र । 
रानिआ/ २०१६/ उनिख/प्र.क्र१३ / संगणकीकरण कक्ष दिनांक 


१५/ १० / २०१६ . 


४ . मा सचिव राज्य निवडणुक आयोग , महाराष्ट्र यांचे पत्र 
रानिआ / २०१६ / उनिख/प्र .क्र१३/ संगणकीकरण कक्ष दिनांक 


२५ / १० / २०१६. 


___ ज्या अर्थी कळमनूरी नगर परिषद सार्वत्रिक 
निवडणुक दिनांक २७/ ११/ २०१६ रोजी संपन्न झाली आहे . 
निवडणुकीचा निकाल दिनांक २८/११/ २०१६ रोजी जाहीर 
झाला आहे . त्याअर्थी निवडणुक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी 
निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर ३० दिवसाच्या 
कालावधीमध्ये म्हणजेच दिनांक २७/ १२ / २०१६ पर्यंत 
निवडणुकीचा एकत्रित खर्च शपथपत्राव्दारे व आयोगाने 
निश्चित केलेल्या विहित नमुन्यातील माहितीसह निवडणूक 
खर्च अधिकारी यांचेकडे सादर करणे अपेक्षित आहे . त्या 
अनुषंगाने उक्त वाचा क्रमांक ५ नुसार मुख्याधिकारी तथा 


५ . सहाय्यक निवडणुक निर्णय अधिकारी , सार्वत्रिक निवडणुक 
नगर परिषद कळमनूरी २०१६ तथा मुख्याधिकारी नगर 
परिषद कळमनूरी यांचा अहवाल ९४/दि . २४ /०१/२०१७. 


६ . या कार्यालयाची सुनावणी नोटिस क्रमांक २०१६ - २०१७/ 
नपाप्र / कावी -८२ दि . २५ / ०१ / २०१७, ०२ / ०२ / २०१७ , १७ / 


०२/ २०१७ . 


४८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १६-२२ , २०१७ : फाल्गुन / चैत्र २५-१ , शके १९३८/ १९३९ भाग १ - पुरवणी 


सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी सार्वत्रिक निवडणूक 
कळमनूरी यांनी निवडणूक खर्चाचा हिशोब विहित वेळेत व 


विहित पध्दतीने सादर न केलेल्या खालील प्रमाणे उमेदवारां 
बाबतची माहिती सादर केली आहे . 


अ . क्र 


उमेदवाराचे नांव 


। 


उमेदवाराचे नांव 


प्रभाग 
क्रमांक 


प्रभाग 
क्रमांक 
अध्यक्ष 
पदासाठी 


| वैशाली राहुल बेद्रे 


७ 


३ - अ 


४ - अ 


अध्यक्ष 
पदासाठी 
१ - ब 


४ - ब 


उमेदवाराचे नांव | अ .क्र | प्रभाग 

क्रमांक 
पठाण अब्दुला । १३ । ७- ब 
खा मन्नान खा 
शेख शमीम बेगम | १४ | ७ - ब 
इ हबीब 
पाईकराव अशोक | १५ | ७- ब 
वामनराव 
पुंडगे अमोल | १६ । ८ - अ 
निवृत्ती 
खर्जुले शालीनी 

| १७ । 

८ - क 
प्रमोदराव 
पाईकराव 
लक्ष्मीबाई शिवाजी 


इंगोले गणेश 
गंगाराम 
तेलगोटे धिरज रमेश 
बलखंडे बौधरत्न 
विश्वनाथ 
|पंचलिंगे दत्तराव 
मल्हारी 
वाढवे कविता अनित 


शेख शमीम अ 
हबीब 
भालेराव शिलाबाई 
बळीराम 
शेख जमीर शेख 
मकसुद 
कदम युवराज 
सिद्यार्थ 
हटकर दाजिबा 


४ 


| १- ब 


| १० 


४ - ब 


५ 


। 


२ - ब 


११ 


५ - अ 


६ 


। 


२ - ब 


१२ 


। 


७ - अ 


धारबा 


उक्त वाचा क्रमांक ०६ अन्वये उपरोक्त उमेदवारांनी 
दिनांक २५ / ०१/ २०१७, ०२ / ०२ / २०१७, १७ / ०२ / २०१७ रोजी 
सुनावणी घेण्यात आली . सदर सुनावणीमध्ये घेण्यात आलेल्या 
जबाबनुसार , उपरोक्त उमेदवारांनी वाचा क्रमांक १ व २, 
३, ४ प्रमाणे विहित मुदतीत व विहित पध्दतीने शपथपत्राव्दारे 
एकत्रित खर्च सादर करण्यास कसुर केल्याचे मान्य केले . 


पध्दतीने निवडणुक खर्चचा हिशोब सादर करण्यास कसुर 
केल्याचे सिध्द होत असल्याने उपरोक्त उमेदवरांस नगर 
परिषद निवडणूक लढविण्यास व आदेशाचे तारखे पासुन 
तीन वर्षासाठी अनर्ह ठरविण्यात येते . 


हिंगोली , ०९ / ०३/ २०१७. 


अनिल भंडारी , 
जिल्हाधिकारी , हिंगोली. 


त्याअर्थी मी जिल्हाधिकारी हिंगोली उक्त क्रमांक 
०२, नुसार प्राप्त अधिकारानुसार या आदेशाव्दारे मा निवडणूक 
आयोगाने निर्धारीत केल्यानुसार विहित मुदतीत व विहित 


प्रकाशक, मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


